शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी 
या संस्थेस स्वच्छता विषयक सेवा पुरवठा 
बाह्यस्रोतामार्फत राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२७८/प्रशा-२ 
गो.ते. रुग्णालय परिसर, नवीन संकुल, लोकमान्य टिळक रोड, 
मुंबई - ४००००१ 
तारीख: २८ नोव्हेंबर २०२३ 


वाचा :- 

१) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. एमईडी- 
२०२०/प्र.क्र.१८/२०/शिक्षण-१, दि.०२.०९.२०२२ 

२) वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि- 
२०२२/प्र.क्र.२४६/२०२२/वैसेवा-२, दि. १६.०६.२०२३ 

३) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, पत्र क्र. DMER-22/9/23-PROC4, 
दि.२३.१०.२०२३ 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 
१७.०४.२०१५. 


प्रस्तावना :- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेच्या इमारती व परिसराची दैनंदिन स्वच्छता बाह्यस्रोतामार्फत करुन 
घेण्याच्या अनुषंगाने संस्थास्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. सदर निविदा प्रक्रियेअंती 
निविदेमध्ये न्युनतम दर सादर करणाऱ्या सेवा पुरवठादारासोबत करार करण्यास व त्यासाठी येणा-या 
वार्षिक खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ३ वरील दिनांक २३.१०.२०२३ च्या 
पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, रत्नागिरी या संस्थेच्या इमारती व परिसराची दैनंदिन स्वच्छता बाह्यस्रोतामार्फत करुन 
घेण्याच्या अनुषंगाने राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये मे. साई मॅनपावर सर्व्हिसेस, जळगाव या 
सेवा पुरवठादाराने न्यूनतम दर सादर केले आहेत. निविदेमध्ये स्वच्छता सेवा करीता प्राप्त न्युनतम 
देकाराचा तपशील खालील प्रमाणे आहे - 


शासन निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२७८/प्रशा-२ दि.२८.११.२०२३ 


अ.क्र. स्वच्छता परिसर | जागा व | जागा व 'न्युनत्तम दर मासिक खर्च | वार्षिक खर्च 
इमारत इमारत । प्रती स्क्वे. | (सर्व (रुपये) 
क्षेत्रफळ (स्के. क्षेत्रफळ ।मी. करासहित) 
मी) (स्के. (रुपये) 
फूट) 
| १. | खुला परिसर ७००० ७५३४७ २.०० १५०६९४ १८०८३२८ 
२. | बांधकामाचा ३००० ३२२९१ ४.०० १२९१६४ १५४९९६८ 
परिसर 
३. | स्वच्छतागृह ३६५ ३९२८ (4) ३९२८ ४७१३६ 
परिसर 
एकूण १०३६५ १११५६६ २,८३,७८६/- | ३४,०५,४३२/- 


२. उपरोक्त न्यूनतम दरानुसार मे. साई मॅनपावर सर्व्हिसेस, जळगाव या सेवा पुरवठादराकडून 
संस्थेकरीता साफसफाईची सेवा बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करुन घेण्यासाठी ०१ वर्षासाठी करार 
करण्यास व त्यासाठी येणा-या मासिक रु. २,८३,७८६/- व वार्षिक रू. ३४,०५,४३२/- (अक्षरी रुपये 
चौतीस लाख पाच हजार चारशे बत्तीस फक्त) (सर्व करासहित) इतक्या खर्चास सदर आदेशान्वये 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३. सदर स्वच्छेतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे करून घेण्यासाठी करार करताना उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभाग, शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रक्रियेचे पालन 
केल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर स्वच्छतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे 
करतांना या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 
तसेच सेवा पुरवठादार संस्थेने सुध्दा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी शार्तीचे (उदा. किमान 
वेतन, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीबाबत.) पाळन करणे बंधनकारक राहील. तसेच, 
आवड्यकतेनुसार व सेवा पुरवठादाराने पुरविळेली सेवा विचारात घेऊन शासन मान्यतेने मुदतवाढ 
किंवा एक महिन्यांची नोटीस देऊन काम बंद करण्याचे आदेशा देता येईल. 


४. वरील तक्त्यातील नमुद बाबींसाठी येणारा खर्च शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी या 
संस्थेच्या (२२१० Kooy) या लेखाशीर्षाखाळीळल (१०) कंत्राटी सेवा या उद्दिष्टांतर्गत त्या त्या वित्तीय 
वर्षाच्या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग चार, 
अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२७८/प्रशा-२ दि.२८.११.२०२३ 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११२९१२४६३३१७१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
MAHADEO उ 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 

AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c6 
25¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1DO8CFDEE92DA209D709F54 


56D9EDE95236B8A8E7E2A2801B8FEDO3DCF7 
93D3, cn=MAHADEO GIRDHARI JOGDAND 


Date: 2023.11.28 23:31:38 -08'00' 


(म.गि.जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 
२. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

३. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, रत्नागिरी. 

५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

६. निवडनस्ती (प्रशा-२), 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


